नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१४/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, 2022, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी 
सेवा व सुविधेची कामे" या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.(२.४), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) 
येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुन:स्थापित 
करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन 
सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(महानगरपालिका) सहायक अनुदान (लेखाशीर्ष ३६०४ १००९)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन 
विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. ५०.२५ कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर 
कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (म्हाडा), मुंबई हे राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या कामांना संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय 


मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१४/का-१४११, 


३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, 
मुंबई उपनगर यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे व सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर / 

कार्यान्वयीन यंत्रणा ( मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (म्हाडा), मुंबई) यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन 
निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१९३६०३९६१६ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
C Hy A R U 5 Hy | LA ee ey ee by CHARUSHILA DEVENDRA 


DN: CN = CHARUSHILA DEVENDRA 


DEVENDRA CHAUDHARI, C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


CHAUDHARI PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2024.03.06 12:32:31 +05'30" 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुकत, कोंकण विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, 

३. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई, 
५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, 

६. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 

qo, निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१४/का-१४११, दि. ०५ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
कामाचे नाव 
ai चाळ नं. ६०/६१ समोर, भारत नगर, वांद्रे (पू) येथे शेड बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 
प्लॉट नं. १,भारत नगर, वांद्रे (प येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
प्लॉट नं. २, भारत नगर, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


प्लॉट नं.३,भारत नगर, वांद्रे (प येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


प्लॉट नं. ७, भारत नगर, वांद्रे (प) येथे होड बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


यंग सोशळ सोसायटी जवळ नेहरू विकास सोसायटी, वांद्रे (पु) येथे बाळवाडी बांधणे, गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 


अलिफ ग्रुप, नेहरू नगर, वांद्रे (पु) येथे पाणपोई बनविणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


नेहरू विकास, भारत नगर चैक, वांद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
बी.एम.सी. कॉलनी, वांद्रे 
बी.एम.सी. कॉलनी, वांद्रे 


नॅशनल गल्र्स स्कूल, वांद्रे (प) येथे गटारे / पायवाटा बांधणे. 
काळू की चाळ, वांद्रे (प) येथे गटारे / पायवाटा बांधणे. 


Page 1 of 5 


अ.क्र कामाचे नाव 
कोयला वाला गल्ली, नाल्यावर ब्रीज बांधणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. ५०००००० 
३४ |कोयलावाला गल्ली, वांद्रे (प) येथे गटारे / पायवाटा बांधणे. 
आशियाना इमारत, वांद्रे (प) येथे गटारे / पायवाटा बांधणे. ५०००००० 
विजय नगर, इमारत क्रं. ८, रिध्दीसिध्दी, वांद्रे (पूर्व) येथे वेल्फेअर सेंटर बांधणे व गटारे व पायवाटा : 
बांधणे ५००००० 
५०००००० 
५०००००० 


५०००००० 


५०००००० 


टिचर्स कॉलनी, वांद्रे (पूर्वी येथे सुशोभिकरण करणे व वेल्फेअर सेंटर बांधणे व गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 


४४ ।नांलदा इमारत, वांद्रे (पूर्व) येथे सुशोभिकरण करणे व पायवाटा बांधणे. ५०००००० 


४५ ।पंचशिल इमारत, वांद्रे (पूर्व) येथे सुद्ोभिकरण करणे व पायवाटा बांधणे. ५०००००० 


५०००००० 


शासकिय वसाहत, वांद्रे (पूर्वी येथे आजी-आजोबा उदयान बनविणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. ५०००००० 


साई दरबार, विठ्ठल रुखमीनी मंदिर, मारवाडी चाळ, शांतीलाल कंपाउंड, खार (पु) येथे गटारे 
पायवाटा बांधणे. 

खौरुनीसा चाळ, HASH चाळ, बाल गोपाळ, शांतीलाल कंपाउंड, खार (पु) येथे गटारे 
पायवाटा बांधणे. 

वलटील चाळ, दुखहारुन चाळ, रॉकी चाळ, झ्ांतीलाल कंपाउंड, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा 
बांधणे. 


५०००००० 


५०००००० 


५०००००० 


५०००००० 
५०००००० 
२५००००० 


५०००००० 


५०००००० 
जलधारा रहिवाशी संघ, हनुमान टेकडी, सांताक्रुझ (पु) येथे समाज मंदिर बांधणे व गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 
आवळला गल्ली, शितासिंधु भवन, विनस स्टुडीओ समोर सांताक्रुझ (पु) येथे वेल्फेअर सेंटर बांधणे व 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 


५०००००० 


५०००००० 


A) A) A) A) A) 
ws ws wa wa ws 
छ छ छ छ छ 
छ छ छ छ छ 
छ eo) छ छ छ 
छ छ eo) छ छ 
छठ छ छठ छठ छ 


Page 2 of 5 


; रक्‍कम 
श्र वाकोला सिग्नल, कोकण सागर समोर, पश्चिम द्रुतगती मार्ग, सांताक्रुझ (पु) येथे सुशोभिकरण : 
चां ०००००० 
करणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 
हनुमान टेकडी गेट क्र. १ ते जलधारा सोसायटी, सांताक्रुझ (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


शांताबाई चाळ, हनुमान टेकडी, गेट क्र. १, सांताक्रुझ (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
जय मा की चाळ, हनुमान टेकडी, सांताक्रुझ (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
पांडे चाळ, सांताक्रुझ (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


वॉटर पंपींग हाऊस, गोलीबार रोड, सांताक्रुझ (पु येथे वेल्फेअर सेंटर बांधणे व गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 

वॉटर पंपींग हाऊस, MATAR रोड, सांताक्रुझ (पु) येथे व्यायामशाळा बांधणे व गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 

व्ही. एन. देसाई हॉस्पीटल कंपाऊंड, सांताक्रुझ (पु) येथे समाज मंदिर बांधणे व गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 


इतेहद चाळ, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 
मीलनसार, गोळीबार, खार (पु) येथे शौचालय व गटारे पायवाटा बांधणे. 
जे. पी. रोड, जवाहर नगर, खार (पु) येथे शौचालय बांधणे गटारे पायवाटा बांधणे. 


५०००००० 


प्लॉट क्र. १, बी. एम. सी. फिश मार्केट मागे शितलामाता मंदिर चैक, खेरवाडी वांद्रे (पु) येथे : 
Jie went 000000 
Maes बांधणे गटार व पायवाटा | 


प्लॉट क्र. १, बी. एम. सी. फिश मार्केट मागे शितलामाता मंदिर चैक, खेरवाडी वांद्रे (पु) येथे 
वेल्फेअर सेंटर बांधणे.गटार व पायवाटा बांधणे. 
र 


५०००००० 


२५००००० 
५०००००० 


कलिना सिग्नल गार्डन, फ्लाओवर भूमिगत, खेरवाडी, वांद्रे (पु) येथे सौंदर्यीकरण करणे व गि 
द्या ००००० 
पायवाटा बांधणे. 


अ.क्र. कामाचे नाव म 


Page 3 of 5 


कामाचे नाव 
वांद्रे (प) मंतदार संघात विविध ठिकाणी नामफलक बसविणे व सौंदर्यीकरण करणे व पायवाटा 
बांधणे. 
णेव पायवाटा बां 
कोलगेट गार्डन, वांद्रे (पू) येथे सौंदर्यीकरण करणे व पायवाटा बांधणे. 
कोलगेट गार्डन, वांद्रे (प) येथे टर्फ बनविणे व सुशोभिकरण करणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 


बी. के. सी. कनेक्टर जवळ, वांद्रे (| येथे सौंदर्यीकरण करणे व पायवाटा बांधणे. 
फॅमिली कोर्ट च्या बाहेर, वांद्रे (प) येथे सौंदयीकरण करणे व पायवाटा बांधणे. 
९५ ।चाळनं ५८/५९, भारत नगर चैक, वांद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


चाळ नं ६० ते ६४, भारत नगर चेक, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


प्लॉट नं. ८, मस्जिद गल्ली, भारत नगर, वांद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
९८ tale नं. ८, दारूलइस्लाम, भारत नगर, वांद्रे (प) येथे शौचालय बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


बिल्डिंग नं. ५ समोर, बसेरा सोसायटी, भारत नगर, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
| doo. | पथ्थर नगर, के.जी.एन. मस्जिद, भारत नगर, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


गल्ली नं.२ते ४, ७व ९, वाल्मिकी नगर, भारत नगर, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


१०५ प्लॉट नं. १२ ए, भारत नगर, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


चाळ नं. ६० ते ६४ रोड, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. ५०००००० 


५०००००० 


११३ [eel चैक, वांद्रे (पु) येथे गटारे / पायवाटा बांधणे. २ 


५०००००० 


५०००००० 

२५००००० 

५०००००० 
गुलाब चाळ, वांद्रे (पु) येथे गटारे / पायवाटा बांधणे व नाला वॉल नुतनीकरण करणे वगटारे व 
पायवाटा बांधणे. 


A A A A| vy A A A A A| A] wv A 
wo es re eo] >८ wo wo Cs wo elo} oe wo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 e} 0 0 व्र 0 ° 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 नें 0 0 0 0 0 0 
° [७] O° ° ° ठ ठ ठ ठ [७ ठ ठ ठ 


Page 4 of 5 


कामाचे नाव 
नेशनल गल्र्स स्कूल, वांद्रे (पु) येथे शौचालय व गटारे / पायवाटा बांधणे. 
इंदिरा नगर को.ऑप हौ. सोसायटी, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
साई कृपा को.ऑप हौ. सोसायटी, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


बेहराम नगर, अहमद झकारीया नगर, वांद्रे (पू) येथे व्यायाम शाळेचे नुतनीकरण करणे व गटारे व 
[४ 


१२ चां 
पायवाटा बांधणे. 
हाजी की चाळ, वांद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. २ 
हिंगा गल्ली, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
बाळा साहेब नूल वाली गल्ली, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
रज्जक चाळए वांद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. २ 
गोदी वाली चाळ, बेहराम रोड, मदिना मस्जिद, वांद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
आय. इ. एस. शाळेजवळ, वांद्रे (पूर्व) वाचनालय बांधणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 
आय. इ. एस. शाळेजवळील आझाद क्रिडा मंडळ, वांद्रे (पूर्वी वाचनालय बांधणे व गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 
महाराष्ट्र नगर, वांद्रे (पूर्व) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
आंबेडकर नगर, वांद्रे (पूर्व) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
टायटानिक इमारत क्रं., १ ते ३ वांद्रे (पूर्वी येथे सुशोभिकरण करणे व पायवाटा बांधणे. 
टायटानिक इमारत क्रं., ४ ते ७ वांद्रे (पूर्वी येथे सुशोभिकरण करणे व पायवाटा बांधणे. 
कनकिया पॅरिस इमारत च्या मागे, नालळासाईट, वांद्रे (पूर्वी येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


Page 5 of 5 


